महाराष्ट्र विकास सेवा गट -अ मधील 
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/प्रकल्प 
संचालक (एस-२५) (७८८००-२०९२००) 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक 
०१.०१.२०२१ ते दिनांक ३१.१२.२०२१ 
पर्यंतची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र.१३/२०२२/आस्था-३ 
मंत्रालय, बांधकाम भवन, २५, 
मर्झबान पथ, मुंबई - ४०० ००१. 
तारीख: १९ जानेवारी, २०२२. 


संदर्भ :- 
शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग, क्र.मविसे-१०२१/प्र.क्र.५८/२०२१/आस्था-३, 
दिनांक ०८ एप्रिल, २०२१. 

शासन परिपत्रक :- 


संदर्भाधीन दिनांक ०८ एप्रिल, २०२१ च्या शासन परिपत्रकान्वये अतिरिक्‍त मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी/प्रकल्प संचालक संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२०२० ते ३१.१२.२०१२० 
पर्यंतची अंतिम ज्येष्ठता सूची प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 


२. या परिपत्रकान्वये अतिरिक्‍त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/प्रकल्प संचालक संवर्गाची दिनांक 
०१.०१.२०२१ ते ३१.१२.२०१२१ अखेरची तात्पुरती (>/०90789) ज्येष्ठतासूची पुढील अटीच्या 
अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे . 

) सदर ज्येष्ठता सूची संबंधित अधिकाऱ्यांच्या उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी संवर्गातील 
पदावरील ज्येष्ठता अंतिम होण्याच्या अधीन व त्यांच्या अतिरिक्‍त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/प्रकल्प 
संचालक संवर्गातील पदावरील निवड सूचीला महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची मान्यता मिळण्याच्या 
अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे . 

i) ज्या अधिकाऱ्यांविरुध्द विभागीय चौकशी प्रलंबित आहे अशा प्रकरणी विभागीय 
चौकशीचा अंतिम निर्णय झाल्यानंतर त्यांचा ज्येष्ठता सूचीत यथास्थिती समावेश करण्यात येईल. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र.१३/२०२२/आस्था-३ 


ii) सदर ज्येष्ठता सूची तात्पुरत्या स्वरुपातील असून आरक्षणासंदर्भात मा .उच्च 
न्यायालयात प्रलंबित असणाऱ्या याचिका क्र .८४५२/२००४ मधील T.A. १/२०१४ आणि T.A. 
२/२०१४, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथील रिट याचिका क्र.२७९७/२०१७ (स्टॅम्प क्र.७२५६/२०१५ 
महाराष्ट्र राज्य विरुध्द विजय घोगरे तसेच इतर संलग्न न्यायालयीन प्रकरणात दिनांक ४.८.२०१७ 
रोजी दिलेला अंतिम निर्णय व त्याविरुध्द मा .सर्वोच्च न्यायालामध्ये अपील दाखल केलेल्या विशेष 
अनुमती याचिका (डायरी क्र.३३१५१/२०१७) या याचिकेवर मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या 
अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सर्व विभागीय आयुक्त / मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी 
सदर ज्येष्ठता सूची त्यांच्या नियंत्रणाखाली कार्यरत असलेल्या सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या 
(प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांसह) निदर्शनास आणावी व त्याबाबतची पोच विभागास 
विनाविलंब सादर करावी. याप्रमाणे ज्येष्ठतायादी प्राप्त झाल्यानंतर संबधित अधिकारी यांनी 
त्यांच्या ज्येष्ठतेबाबत काही आक्षेप असल्यास ते आक्षेप १५ दिवसांच्या आत संबंधित विभागीय 
आयुक्त यांच्या मार्फत शासनास सादर करावेत व त्याची एक जादा प्रत तात्काळ शासनास 
पाठवावी. ज्येष्ठता यादीतील सर्व संबधीत अधिकाऱ्यांना असेही सुचीत करण्यात येते की , त्यांनी 
त्यांच्या ज्येष्ठतेसंदर्भात काही आक्षेप असल्यास विहित मुदतीच्या आत वर नमुद केल्याप्रमाणे सादर 
करावेत. विहीत मुदतीनंतर वा विलंबाने प्राप्त झालेल्या आक्षेपांचा विचार केला जाणार नाही , याची 
त्यांनी नोंद घ्यावी . विभागीय आयुक्त यांनी असे आक्षेप प्राप्त झाल्यानंतर त्या संदर्भातील 
अभिप्रायासह आक्षेपाची एक प्रत एक आठवड्याच्या आत शासनास सादर करावी. 

४. ज्येष्ठता सूची संदर्भात शासनाच्या असेही निदर्शनास आले आहेत की शासनाकडून 
निर्गमित केलेली प्रत संबंधित अधिकाऱ्यांना वेळीच उपलब्ध करुन दिली जात नाही 
ज्येष्ठतासूचीची प्रत संबंधित अधिकाऱ्यांना तात्काळ विना विलंब उपलब्ध करुन देणे अंत्यत 
आव्यक आहे. यास्तव सर्व विभागीय आयुक्‍त / मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी त्यांच्या 
नियंत्रणाखालील सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना/ त्यांच्या विभागाअंतर्गत प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या 
अधिकाऱ्यांना / त्यांच्या विभागातून सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांना सदर ज्येष्ठतासूची शासन 
संकेतस्थळावरुन उपलब्ध करुन घेण्याबाबत कळविण्याची कटाक्षाने दक्षता घ्यावी व त्याबाबत 
तात्काळ शासनास अवगत करावे. 

५. सदर झासन परिपत्रक त्या सोबतच्या "प्रपत्र-अ" सह महाराष्ट्र शासनाच्या 
www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आले असून त्याचा संगणक 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


TR परिपत्रक क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र.१३/२०२२/आस्था-३ 


सांकेतांक २०२२०११९११३४०५३५२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DR. VASANT GOPAL MANE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
D ) R V AS A N ग MAHARASHTRA, ou=RURAL DEVELOPMENT 
e DEPARTMENT, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 


2.5.4.20=d895943ab6dff272f2ec1bd19f802a1f 

G O PA [_ 6a13602188e1b451ba8e7b4359630a60, 
pseudonym=999F7A73B01EC277FB3617082F 
8FD2105799C4CB, 


serialNumber=C621B4190E31904B3DEA97E81 
M\ A N F C85A31BBAAFF04C1ADEA8A881 1D74F01DA4 

E724, cn=DR. VASANT GOPAL MANE 

Date: 2022.01.19 18:29:02 +05'30' 


(डॉ.वसंत माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. सर्व विभागीय आयुक्त, 
२. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
3. संबंधित अधिकारी (शासन संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येऊन ), 
४. निवड नस्ती (आस्था-३), ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, मुंबई - ४०० ००१. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र.१३/२०२२/आस्था-३ 


शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्र. मविसे-१०२२/प्र.क्र.१३/२०२२/आस्था-३, दिनांक १९.०१.२०२२ सोबतचे प्रपत्र- “अ 


महाराष्ट्र विकास सेवा गट-अ मधील अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी / प्रकल्प संचालक संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२०२१ ते ३१.१२.२०२१ पर्यंतची तात्पुरती 


ज्येष्ठता सूची. 
अ. | ज्येष्ठ | अधिकाऱ्याचे नाव प्रवर्ग । जन्म दिनांक | शौक्षणिक गट विकास | उप मुख्य उप मुख्य । अतिरिक्त अतिरिक्त मुख्य ।|सेवानिवृत्तीचा शरा 
क्र. | ता अर्हता अधिकारी कार्यकारी कार्यकारी मुख्य कार्यकारी दिनांक 
क्रमांक संवर्गात अधिकारी अधिकारी कार्यकारी अधिकारी 
नियुक्तीचा / संवर्गात (निवडश्रेणी) अधिकारी संवर्गातील 
पदोन्नतीचा तात्पुरत्या मंजूरीचा पदावरील ज्येष्ठता 
दिनांक पदोन्नतीचा दिनांक पदोन्नतीचा दिनांक 
दिनांक/मानीव दिनांक 
दिनांक 
Fa | २ ३ En 4 ६ oe | ८ ९ oe | शिवा १२ १३ 
अ.मु.का.अ. 
ंवर्गाती 
५५. | ५५. श्री.ए.एस.भंडारी खुला । ३.६.१९७५ एम एतत: २५.०९.२००२ । २३.०३.२०१५ | २५.१०.२०१३ |१८.०८.२०१८ | १०.०९.२०२१ | ३०.६.२०३३ pee ed 
: : .ए.एस. खु विर 4 अँग्री) 70९. .03, 4 0: OC, OR, G. 
ण उशिरा 
निर्गमित करण्यात 
आलेले आहेत. 
५६. | ५६. श्री.एस.व्ही.कवडे खुला | २५.६.१९७४ | एम.कॉम. | २५.०९.२००२ | २३.०३.२०१५ | 24.90.2093 |१३.०६.२०१८ |०१.०४.२०२१ | ३०.६.२०३२ 1-1 
agen खुला/ एम.एस्सी. 
yo. | ५७. श्री.सी.एन. इमाव. | 08५६ अँग्री २५.०९.२००२ | २३.०३.२०१५ । २५.१०.२०१३ |।१३.०६.२०१८ |०१.०६.२०२१ | ३१.१.२०३४ po 
इमाव ( 
५८. | ५८. श्री.एस.जी.माळोदे खुला | ७.५.१९७७ ।एम.टेक (अँग्री) | २५.०९.२००२ | २३.०३.२०१५ | 24.90.2093 ।१३.०६.२०१८ |१०.०९.२०२१ | ३१.५.२०३५ 1-1 
५९ | ५९ श्री.एन.एस.माने खुला | १५.२.१९७४ | एम.एस्सी. । २५.०९.२००२ | २३.०३.२०१५ | 24.90.2093 |०६.०६.२०१९ |१०.०९.२०२१ | २८.२.२०३२ 1-1 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र.१३/२०२२/आस्था-३ 


अ. | ज्येष्ठ नाव प्रवर्ग । जन्म दिनांक | शौक्षणिक | गटविकास | उपमुख्य उप मुख्य । अतिरिक्‍त अतिरिक्त मुख्य |सेवानिवृत्ती | =] 
क्र. | ता अर्हता अधिकारी कार्यकारी कार्यकारी मुख्य कार्यकारी दिनांक 
क्रमांक संवर्गात अधिकारी अधिकारी कार्यकारी अधिकारी 
नियुक्तीचा / संवर्गात (निवडश्रेणी) अधिकारी संवर्गातील 
पदोन्नतीचा तात्पुरत्या मंजूरीचा पदावरील ज्येष्ठता 
दिनांक पदोन्नतीचा दिनांक पदोन्नतीचा दिनांक 
दिनांक/मानीव दिनांक 
दिनांक 
La | 2 3 | ४ | षु & | 8 | ८ ९ | 9 | | oa १२ १३ 
(अँग्री) 
माता = एम.ए. 
go. | go. श्री.एस.डी. -S | २९.६.१९७३ eau 24.08.2002 । 23.03.2094 । 24.90.2093 | 0§.0§.209% | 90.08.2029 | 30.§.2039 =| 
डा एम.एस्सी. 
६१. | ६१. श्री.व्ही.डी.महाले इमाव १.९.१९७७ अग्री २५.०९.२००२ | २३.०३.२०१५ ।२५.१०.२०१३ ।०६.०६.२०१९ | 90.08.2029 | ३०.९.२०३५ 1 - | 
ae = बी.ए.एम.एस.., 
६२. | ६२. श्री.के.एस.फुटाणे इमाव | ७.१०.१९७५ ae 24.08.2002 । 23.03.2094 | 24.90.2093 | ०६.०६.२०१९ | 90.08.2029 |39.90.2033 po | 
एम.ए. 
६३. | ६३. श्री.व्ही.एस.इलमे इमाव | २५.१०.१९७४ | (पॉलिटिकल | २५.०९.२००२ | २३.०३.२०१५ | 24.90.2093 ।०६.०६.२०१९ |।१०.०९.२०२१ |३०.१०.२०३२ 1 - | 
सायन्स) 
एस.सोनवणे aa बी.एस्सी. 
६४. | ६४. प्री.ए.एस. इमाव १.६.१९७६ अँग्री) २५.०९.२००२ 23.03.2094 । २५.१०.२०१३ ।०६.०६.२०१९ | 90.08.2024 । ३१.५.२०३४ po 
va इमाव बी.व्ही.एस्सी. 
६५. | ६५. श्री.पी.एस.भामरे इमाव | १८.५.१९७६ a 24.08.2002 । 23.03.2094 । 24.90.2093 | 0§.0§.2098 | 90.08.2029 | 39.4.2038 = | 
एम.ए. 
श्रीमती पी.सी. खुला (पॉलिटिक्स 
६६. | ६६. = खुला ३१.५.१९७८ अँन्ड पब्लिक २५.०९.२००२ । २३.०३.२०१५ , 24.90.2093 ।०६.०६.२०१९ | 90.08.2029 | ३१.५.२०३६ = 
अँड) 
go. | ६७. श्रीमती एम.पी. कुटे खुला १.६.१९७६ | एम.एस्सी. । २५.०९.२००२ | २३.०३.२०१५ | 24.90.2093 ।०६.०६.२०१९ |१०.०९.२०२१ | ३१.५.२०३४ pe 
was खुला एम.एस्सी. 
६८. | ६८. श्रीमती यु.बी. खुला । २६.३.१९७१ अँग्री २५.०९.२००२ | २३.०३.२०१५ ।२५.१०.२०१३ |०६.०६.२०१९ |१०.०९.२०२१ | ३१.३.२०२९ 1 - | 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र.१३/२०२२/आस्था-३ 


अ. । ज्येष्ठ नाव प्रवर्ग । जन्म दिनांक | शौक्षणिक पटळटेडे | 
क्र. | ता अर्हता अधिकारी कार्यकारी कार्यकारी मुख्य कार्यकारी दिनांक 
क्रमांक संवर्गात अधिकारी अधिकारी | कार्यकारी | अधिकारी 
नियुक्तीचा / संवर्गात (निवडश्रेणी) अधिकारी संवर्गातील 
पदोन्नतीचा तात्पुरत्या मंजूरीचा पदावरील ज्येष्ठता 
दिनांक पदोन्नतीचा दिनांक पदोन्नतीचा दिनांक 
दिनांक/मानीव दिनांक 
दिनांक 
1१ | २ ३ | ४. | 4 & | ७ | ८ ९ ee ११ | १२ १३ 
एस. देशपांडे | खुला बी.एस्सी. 
६९. | ६९. श्रीमती डी.एस. खुला । ६.६.१९७६ atest 24.08.2002 । 23.03.2094 । 24.90.2093 | 08.0§.2098 | 90.08.2024 | ३०.६.२०३४ po | 
७०. | ७०. श्रीमती के.बी.क्षिरसागर | खुला ५.६.१९७४ | बी.एस्सी. | २५.०९.२००२ | २३.०३.२०१५ | 24.90.2093 |०६.०६.२०१९ |१०.०९.२०२१ | ३०.६.२०३२ pe 
ae = एम.एस्सी., स्वेच्छा सेवानिवृत्ती 
७१. | ७१. ्रीमती एम.व्ही. खुला १.६.१९७२ — 24.08.2002 । 23.03.2094 | 24.90.2093 |०६.०६.२०१९ | 09.99.2029 | 39.4.2030 | स्वेच्छा सेवानिवृत्ती 
HREKEKEKKEKREREREEEREER 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


